महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०६१८/प्र.क्र.२१९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, च्या आवारात नवीन भुयारी जलनि:सारण 
(drainage) योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ म.पो.अ.-नाशिक/ड्रेनेज-नुतनी./ १६६/ २०१८, दिनांक 
३१.०५.२०१८. 

४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ म.पो.अ.-नाशिक/ड्रेनेज-नुतनी./ १६६/ २०१८, दिनांक 
१३.०६.२०१८. 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ म.पो.अ.-नाशिक/ड्रेनेज-नुतनी./ १६६/ २०१८, दिनांक 
२५.०९.२०१८. 


ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 
च्या आवारात नवीन भुयारी जलनि:सारण (drainage) योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अधिकारी, दक्षिण (सा.बां) उपविभाग, नाशिक, यांनी 
सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.३,२४,०२,४०९/- इतक्य खर्चाचे अंदाज 
सादर केले असून ते (१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, (२) 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक आणि (३) संचालक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाशिक, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटीवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, च्या आवारात नवीन भुयारी 
जलनि:सारण (drainage) योजनेसाठी रु.३,२४,०२,४०९/- /रुपये तीन कोटी चोकीस लक्ष 
दोन हजार AN नळ फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम 
सुरू करु नये या अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०६१८/प्र.क्र.२१९/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(००) १०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोळीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२४/इमा-२, 
दिनांक २४.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११२२०५८५२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL : . 
GOPAL 80२१५८८ ल 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा. मुंबई. 
३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


प्रत- 
१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नाशिक. 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


